Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 


म 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ५२]] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २७, २०१८ - जानेवारी २,२०१९/पौष ६-१२ , शके १९ ४० [ पृष्ठे २० , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार – अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 

पृष्ठे 
नाही. 

भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात नाही . 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरिक्षा अधिनियम याअन्वये 
१-२० 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १७७२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अ.का-प्र.अ.- भूसंपादन - कावि १००३-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचीत भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसुल व वनविभाग 
क्रमांक - संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
अ - एक -१ ( १८७२ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २७, २०१८- जानेवारी २,२०१९ / पौष ६-१२ , शके १९ ४० 


जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते, 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची गरज आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये करणे नमूद करावीत.) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. ( नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा .); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमीनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२००८-२००९ , 
गाव-टेकडानागझिरा, 

तालुका-चिखलदरा , जिल्हा - अमरावती 
अ . क्र . भूमापन क्र . किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र 

( सं . मो . प्रमाणे चालता क्र .) 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


३० 


० १ ९ 
०३६ 


२ 


३१ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


. .० ५५ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


पाझर तलाव प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


पाझर तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक -यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच 
पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. यामुळे आदिवासी ग्रामस्थांचे जीवनमान 
उंचावून प्रगती साध्य होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७ , २०१८- जानेवारी २,२०१९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० 


३३ 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :-- सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही . 


सबब महिती -निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ महसूल व वन विभाग , मुंबई 
अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधिल अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे. 
सारांश 


अनुसूची - पाच 
(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ) 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


: 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप-उक्त जमिनीचे आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धारणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १७७३ . 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक अ.का -प्र.अ.- भूसंपादन - कावि १००२-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसुल व वन 
विभाग क्रमांक - संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची गरज आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्येदिलेला आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २७ , २०१८- जानेवारी 


२,२०१ ९ / 


पौष 


६-१२ , 


शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.( नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 
त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अ नुसार कोणतीही व्यक्ती, 

ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमीनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४६-४७-२००७-२००८ , 
गाव- अंबापाटी, तालुका-चिखलदरा , जिल्हा- अमरावती 

भूमापन क्र .किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र 

( सं . मो . प्रमाणे चालता क्र .) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


५० 


०४५ 


२ 


५३ 


० १२ 


३ 


५६ 


० ७० 


एकूण 


१२७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


पाझर तलाव प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


पाझर तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
: - प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक -यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच 

पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे . यामुळे आदिवासी ग्रामस्थांचे जीवनमान 
उंचावून प्रगती साध्य होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही . 


सबब महिती –निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७ , २०१८- जानेवारी २,२०१ ९ / पौष ६-१२, शके १९ ४० 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ महसूल व वन विभाग, मुंबई 
अभिकरणाने) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधिल अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची- पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


: 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१८ . 


अजय लहाने , 
जिल्हाधिकारी , 
अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . १७७४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि- अ.का- भूसंपादन -१६५६-२०१८. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना, क्रमांक ७९०-२०१८ , दिनांक २३-०७-२०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमिन ( यात यापुढे जीचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे 
वर्णन केलेल्या जमिनीचे अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कनम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अ .- एक -२ ( १८७२ ). 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २७ , २०१८ - जानेवारी २,२०१ ९/ पौष ६-१२ , शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला 

आहे 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमीनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु- रामाक्र .- १९ ८ - शेगांव-०५-२०१७-२०१८ , 

गाव- शेगांव , तालुका - शेगांव, जिल्हा-बुलडाणा 
स . नं . संयुक्त मोजणीअंती संपादित 

संयुक्त मोजणीअंती संपादित 
होणारे सत्ताप्रकाराप्रमाणे 

होणारे सत्ताप्रकाराप्रमाणे 
बांधकाम क्षेत्र 

खुल्या जागेचे क्षेत्र 


अ . क्र . 


प्लाट 


नझुल 
शिट 
नंबर 


संपादन करावयाचे 
एकूण 

क्षेत्र 


क्रमांक 


ए 


ए 


भोगवटदार बी 
वर्ग१ / ई 


भोगवटदार बी 
वर्ग १/ ई 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 

चौ . मी 


( ६ ) 
चौ . मी चौ . मी 


( ७ ) 
चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी 


१ 


१५ 


०.०० 


१७.२२ 


०.०० 


०.०० 


५१.६८ 


०.०० 


६८.९ ० 


७ पैकी 
७ पैकी 


२ 


१५ 


०.०० 


४.४१ 


00 


०.०० 


२६.८ ९ 


०.०० 


३१.३० 


३ 


१५ 


७ पैकी 


०.०० 


९ .०० 


०.०० 


०.०० 


२७.६३ 


०.०० 


३६.६३ 


४ 


१५ 


७ पैकी 


०.०० 


२.७५ 


०.०० 


०.०० 


३५.५१ 


०.०० 


३८.२६ 


१५ 


७ पैकी 


०.०० 


२.५५ 


०.०० 


३७.५० 


०.०० 


४०.०५ 


६ 


१५ 


०.०० 


२.३८ 


०.०० 


०.०० 


४६.४७ 


०.०० 


४८.८५ 


७ 


१५ 


०.०० 


३.६२ 


0 


०.०० 


७८.३८ 


०.०० 


८२.०० 


३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 
३०१/१ पैकी 


८ 


१५ 


०.०० 


९ .७५ 


०.०० 


०.०० 


५४.३५ 


०.०० 


६४.१० 


or 


१५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६.०० 


०.०० 


६.०० 


१० 


७ पैकी 
७ पैकी 
७ पैकी 
२ पैकी 
२ पैकी 
२ पैकी 
२ पैकी 
२ पैकी 
२ पैकी 


१५ 


०.०० 


00 


०.०० 


५.८० 


०.०० 


५.८० 


११ 


१५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


९ .५० 


०.०० 


९ .५० 


१२ 


१५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२२.०५ 


०.०० 


२२.०५ 


१३ 


१५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२०.०३ 


०.०० 


२०.०३ 


१४ 


०.०० 


१६.४० 


०.०० 


०.०० 


३१.३५ 


०.०० 


४७.७५ 


१५ 


00 


०.०० 


०.०० 


O 


०.०० 


६१.०० 


०.०० 


६१.०० 


१६ 


०.०० 


४.०५ 


०.०० 


०.०० 


१८.९ ५ 


०.०० 


२३.०० 


१७ 


०.०० 


०.७७ 


०.०० 


०.०० 


२८.४४ 


०.०० 


२ ९ .२१ 


१८ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१०.६० 


०.०० 


१०.६० 


१५ 
१५ डी ५८ पैकी 
१६ १०/ ३पैकी ३०२/२ पैकी 
१६ १०/ ३ पैकी ३०२/२ पैकी 
१६ १०/ ३ पैकी ३०२/२ पैकी 
१६ १०/ ३ पैकी ३०२/२ पैकी 
१६ १०/ ३ पैकी ३०२/२ पैकी 
१६ १०/ ३ पैकी ३०२/२ पैकी 
१६ 

१०/ ३ पैकी ३०२/२ 
१०/ ३ पैकी ३०२/२ 


१ ९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


११.७५ 


०.०० 


११.७५ 


२० 


०.०० 


२५.०० 


O 


०.०० 


०.०० 


२५.०० 


२१ 


०.०० 


१.२५ 


०.०० 


०.०० 


७.४१ 


०.०० 


८.६६ 


२२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


९ .२४ 


०.०० 


९ .२४ 


२३ 


१६ 


०.०० 


११.२५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


११.२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७ , २०१८- जानेवारी २,२०१ ९/ पौष ६-१२, शके १९ ४० 


७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ५ ) 
चौ . मी चौ . मी 


( ७ ) 


चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी चौ . मी 


चौ . मी 


२४ 


१६ 


०.०० 


११.०० 


०.०० 


०.०० 


३.४५ 


०.०० 


१४.४५ 


२५ 


१६ 


०.०० 


१०.३८ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१०.३८ 


२६ 


१६ 


०.०० 


१ ९ .११ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१ ९ .११ 


२७ 


१६ 


०.०० 


३.५२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३.५२ 


२८ 


१६ 


०.०० 


७.२० 


०.०० 


०.०० 


११.१५ 


०.०० 


१८.३५ 


२ ९ 


१६ 


०.०० 


१५.८३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१५.८३ 


३० 


१६ 


०.०० 


०.२५ 


०.०० 


०.०० 


२८.७५ 


०.०० 


२ ९ .०० 


१० / ३पैकी ३०२/२ 
१० / ३ पैकी ३०२/२ 
१०/ ३ पैकी ३०२/२ 
१० / ३पैकी ३०२/२ 
१०/ ३ पैकी ३०२/२ 
१० / ३ पैकी ३०२/२ 
१०/ ३ पैकी ३०२/२ 
१०/ ३ पैकी ३०२/२ 
१०/ ३पैकी ३०२/२ 
१०/ ३ पैकी ३०२/२ 
११ पैकी 
११ पैकी 
११ पैकी 
११ पैकी 


३१ 


१६ 


०.०० 


३७.७३ 


०.०० 


०.०० 


१३.०२ 


०.०० 


५०.७५ 


३२ 


१६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४३.३५ 


०.०० 


४३.३५ 


३३ 


१६ 


३४.७५ 


०.०० 


०.०० 


५८.२५ 


०.०० 


९ ३.०० 


३४ 


१६ 


०.०० 


२०.६२ 


०.०० 


०.०० 


२७.७४ 


०.०० 


४८.३६ 


३५ 


१६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३०.२५ 


०.०० 


३०.२५ 


३६ 


१६ 


०.०० 


0 


०.०० 


०.०० 


१ ९ .०० 


०.०० 


१ ९ .०० 


३७ 


१६ 


०.०० 


१५.७५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१५.७५ 


३८ 


१६ 


३०२/२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१०५.०० 


०.०० 


१०५.०० 


३ ९ 


१६ 


३०२/२ 


०.०० 


0.00 


०.०० 


०.०० 


५ ९ .५० 


०.०० 


५ ९ .५० 


४० 


१६ 


३०२/२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६५.०० 


०.०० 


६५.०० 


४१ 


१६ 


३०२/२ 


०.०० 


०.०० 


७३.०० 


०.०० 


७३.०० 


४२ 


१६ 


०.०० 


२२.६५ 


०.०० 


०.०० 


३१.५० 


०.०० 


५४.१५ 


४३ 


१६ 


५.१० 


०.०० 


०.०० 


९ ६.४५ 


०.०० 


१०१.५५ 


४४ 


१६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६४.२१ 


०.०० 


६४.२१ 


४५ 


१६ 


०.०० 


१६.११ 


०.०० 


०.०० 


३.९९ 


०.०० 


२०.१० 


४६ 


१६ 


०.०० 
३१६ पैकी 
३१६ पैकी 

०.०० 
३१६ पैकी 

३१६ पैकी 
१ पैकी 

०.०० 
१ पैकी 
१ पैकी 

०.०० 
१ पैकी 

०.०० 
२ पैकी 

३०२/२ पैकी 
२ पैकी ३०२/२ पैकी 

०.०० 
२ पैकी 

३०२/२ पैकी 
२ पैकी 

३०२/२ पैकी 
२ पैकी 

३०२/२ पैकी 
२ पैकी 

३०२/२ पैकी 
२ पैकी ३०२/२ पैकी 

०.०० 
२ पैकी 

३०२/२ पैकी 
२ पैकी 

३०२/२ पैकी 
२ पैकी 

३०२/२ पैकी 
२ पैकी 

३०२/२ पैकी 
२ पैकी ३०२/२ पैकी 

०.०० 
२ पैकी 

३०२/२ पैकी 
२ पैकी 

३०२/२ पैकी 
५ पैकी 

३१६ पैकी 
५ पैकी ३१६ पैकी 

०.०० 
१०/३ पैकी 

०.०० 


०.०० 


१४.४३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१४.४३ 


४७ 


१६ 


०.०० 


१८.८० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१८.८० 


४८ 


१६ 


१३.६२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१३.६२ 


४ ९ 


१६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


८.५० 


०.०० 


८.५० 


५० 


१६ 


०.०० 


१ ९ .५५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१ ९ .५५ 


५१ 


१६ 


०.०० 


९ .६५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


९ .६५ 


५२ 


१६ 


०.०० 


१.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१.०० 


५३ 


१६ 


७.८४ 


०.०० 


०.०० 


१.३६ 


०.०० 


९ .२० 


५४ 


१६ 


०.०० 


१.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१.०० 


५५ 


१६ 


०.०० 


१.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१.०० 


५६ 


१६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३ ९ ४.२५ 


०.०० 


३ ९ ४.२५ 


५७ 


१६ 


११०.७५ 


०.०० 


०.०० 


२०.०० 


०.०० 


१३०.७५ 


५८ 


१६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


७.२५ 


०.०० 


७.२५ 


एकूण 


०.०० 


५२८.०४ 


०.०० 


०.०० 


१७६५.५० 


०.०० 


२२९ ३.५४ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७ , २०१८ -जानेवारी २,२०१९ / पौष ६-१२ , शके १९ ४० 


संपादनाचे प्रयोजन :- शेगांव तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत ( शेगांव-बाळापूर रा.मा. क्र . १९ ८ चे चौपदरीकरण करणेबाबत . 

अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


शेगांव विकास आराखडा 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


तिर्थक्षेत्र शेगांव विकास आराखड्याअंतर्गत मौ . शेगांव , ता . शेगांव , जिल्हा बुलडाणा येथील 
शेगांव- बाळापूर रा . मा . क्र . १ ९ ८ चे चौपदरीकरण करणे 
या प्रकल्पामुळे तिर्थक्षेत्र शेगांव येथे येणा - या भाविकभक्तांना रस्ता चौपदरीकरणामुळे 

जाणे येणे सोईचे होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


अनुसूची -तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


टीप - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा , भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


दिनांक ०६ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १७७५ . 
भूमि- संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि- अ.का -भूसंपादन - १६५७-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना , क्रमांक ५६३-२०१८ , दिनांक ४-०७-२०१८ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यक्ता 
भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कनम १५ च्या पोट-कलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २७, २०१८-जानेवारी २,२०१९ / पौष ६-१२ , शके १९ ४० 


९ 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे या द्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियाच्या पुनर्वसन प पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
"पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे या द्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु- आरडी-१४-वाढीव- शेगांव-०४-२०१७-१८ , 

गाव- शेगांव , तालुका- शेगांव , जिल्हा- बुलडाणा 
नगर भूमापन सयुक्त मोजणी अंती वाढीव 

संयुक्त मोजणी अंती वाढीव 
क्रमांक संपादित होणारे सत्ताप्रकारा 

संपादित होणारे सत्ताप्रकारा 
प्रमाणे बांधकाम क्षेत्र 

प्रमाणे खुल्या 

जागेचे क्षेत्र 


अ . क्र . 


संपादन करावयाचे 


नझुल 
शिट 


एकूण क्षेत्र 


नंबर 


बी 


ई 


ए 


बी 


tor 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी चौ . मी 


चौ . मी 


१ 


२० ए 


६७-७२/ १ 


०.०० 


०.०० 


४.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४.०० 


२ 


२० ए 


६७-७२/ १ 


०.०० 


०.०० 


८.७५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


८.७५ 


३ 


२० ए 


६७-७२ / १ 


०.०० 


०.०० 


२५.६८ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२५.६८ 


४ 


२० ए 


६७-७२/ १ 


०.०० 


०.०० 


११.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


११.०० 


५ 


२० ए 


६७-७२ / १ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१५ ९ .०२ 


१५ ९ .०२ 


६ 


२० ए 


७०,६६ / २,७६/ २,७१/ २ 


०.७५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.७५ 


७ 


२० ए 


७५ 


०.०० 


०.०० 


१६.५० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१६.५० 


८ 


२० डी 


८/१ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१२६.४० 


१२६.४० 


९ 


२० डी 


८/२ 


०.०० 


०.०० 


१४.२० 


०.०० 


०.०० 


.०० 


१४.२० 


१० 


२० डी 


९ 


०.०० 


०.०० 


४.७५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४.७५ 


११ 


२० डी 


२० 


०.०० 


०.०० 


४.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४.०० 


१२ 


२० डी 


२० 


०.०० 


०.०० 


२.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२.०० 


१३ 


२० डी 


२० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३ ९ .०० 


३ ९ .०० 


१४ 


२० बी 


७ ९ / १ 


०.०० 


०.०० 


११.७५ 


०.०० 


०.०० 


८.२५ 


२०.०० 


१५ 


२० बी 


०.०० 


०.०० 


९.९ ० 


०.०० 


०.०० 


१०.५० 


२०.४० 


७ ९ / २ 
२२ पैकी स.नं. 

४२४ पैकी 


१६ 


२० डी 


०.०० 


०.०० 


५८२.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५८२.०० 


एकूण 


०.७५ 


०.०० 


६ ९ ४.५३ 


०.०० 


०.०० 


३४३.१७ 


१०३८.४५ 


संपादनाचे प्रयोजन :- शेगांव तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत शहरातील रस्ते आरडी-१४ (रेल्वे गेट ते दोनमोरी या पुर्वीच्या भूसंपादन 
प्रकरणामधील क्षेत्रापेक्षा संपादीत होणा- या वाढीव क्षेत्राचा संपादन प्रस्ताव ) 
अ - एक -३ ( १८७२ ) . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७ , २०१८-जानेवारी २,२०१९ / पौष ६-१२ , शके १९४० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


शेगांव विकास आराखडा. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


तिर्थक्षेत्र शेगांव विकास आराखड्याअंतर्गत मौ . शेगांव, तालुका शेगांव , जिल्हा बुलडाणा 
येथील शहरातील मार्गाचेरुंदीकरण व मजबूतीकरणाचे कामाकरीता. 
या प्रकल्पामुळे तिर्थक्षेत्र शेगांव येथे येणा- या भाविकभक्तांना रस्ता रुंदीकरणामुळे 
जाणे येणे सोईचे होणार आहे. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा, भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


दिनांक ०७ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७७६ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अ.का- भूसंपादन - १६५८-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसूचना क्रमांक ४०६-२०१८ , दिनांक ०६-०६-२०१८ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेकिंवा आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे वर्णन 
केलेल्या जमिनीचे अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७ , २०१८- जानेवारी २,२०१९/ पौष ६-१२ , शके १९ ४० ११ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियाच्या पुनर्वसन प पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमीनीचे वर्णन 


अ . 


नगर 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु - शेगांव- खळवाडी-०३-२०१८ , 

गाव - शेगांव , तालुका- शेगांव , जिल्हा- बुलडाणा 
संयुक्त मोजणी अंती संपादित संयुक्त मोजणी अंती संपादित संपादन 
होणारे सत्ताप्रकाराप्रमाणे होणारे सत्ताप्रकाराप्रमाणे करावयाचे 
बांधकाम क्षेत्र 

एकूण 

क्षेत्र 


नझुल 
शिट 
नंबर 


क्र . 


भूमापन 
क्रमांक 


सोडून देण्यात 
आलेले जमिनीचे 
आदमासे क्षेत्र 


खुल्या जागेचे क्षेत्र 


ए 


ए -३ 


बी 


ए 


ए -३ 


बी 


शि.न. प्लाट नं . क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७) 


चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी 


१ 


२१ सी 


५ 


०.००० 


०.०० 


१४८.६० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१४८.६०० 


२१ सी 


५ 


१४८.६० 


२ 


२१ सी 


११ 


00 


0 . 


७४.३० 


०.०० 


७४.३०० 


२१ सी 


११ 


७४.३० 


३ 


२१ सी 


११/१ 


०.००० 


० . 


७४.३० 


०.०० 


०.०० 


७४.३०० 


२१ सी 


११/१ ७४.३० 


४ 


२१ सी 


६८ 


०.००० 


०.०० 


१८.५७५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१८.५८ 


O 


O 


५ 


२१ सी 


६८ 


०.०० 


३७.१५ 


०.०० 


३७.१५ 


O 


O 


६ 


२१ सी 


६८ 


०.००० 


०.०० 


३७.१५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३७.१५ 


७ 


२१ सी 


६८ 


100 


० . 


३७.१५ 


०.०० 


०.०० 


३७.१५ 


O 


0 


८ 


२१ सी 


६८ 


. 


०.००० 


० . 


१८.५७५ 


0 . 


०.०० 


०.०० 


१८.५८ 


O 


९ 


२० डी 


९ ४ 


५५.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


O 


१० 


२० डी 


९ ५ 


५५.७० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


० 


o 


११ 


२० डी 


९ ६ 


५५.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


१२ 


. 


२० डी 


o 


९ ७ 


५५.७० 


० . 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


०.०० 


१३ 


९ ८ 


O 


२० डी 


५५.७० 


o 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


०.०० 


१४ 


२० डी 


९९ 


O 


५५.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


O 


१५ 


२० डी 


१०७ 


५५.७० 


० . 


०.०० 


५५.७० 


O 


O 


१६ 


२० डी 


१०८ 


५५.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


१७ 


२० डी 


१० ९ 


५५.७० 


O 


० . 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


०.० 


१८ 


११० 


२० डी 


. 


५५.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


O 


१ ९ 


२० डी 


१११ 


O 


५५.७० 


० . 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


O 


२० 


२० डी 


११२ 


५५.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७, २०१८-जानेवारी २,२०१९/ पौष ६-१२ , शके १९४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
चौ . मी चौ . मी 


अनुसूची - एक - चालू 

( ५ ) 
चौ . मी चौ . मी 


( ६ ) 
चौ . मी 


( ७) 
चौ . मी चौ . मी 


चौ . मी 


चौ . मी 


२० डी 


१२० 


५५.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


O 


०.० 


O 


२१ 
२२ 


२० डी 


१२१ 


५५.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


०.० 


O 


२३ 


२० डी 


१२२ 


५५.७० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


O 


O 


२४ 


२० डी 


१२३ 


५५.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


. 


२५ 


२० डी 


१२४ 


५५.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५.७० 


O 


२६ 


२१ सी 


५५ 


०.०० 


०.०० 


८३.६० 


00 


०.०० 


८३.६० 


O 


०.०० 


एकूण . . ९४६.९ ० 


०.०० 


५२ ९ .४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१४७६.३० 


O 


O 


२ ९ ७.२० 


संपादन करावयाचेएकूण क्षेत्र : - ११७९ .१० चौ . मी 
रिट याचिका क्र . ४५६०/२०१८ मधील आदेश दिनांक २७-०९-२०१८ नुसार २९ ७.२० चौ . मी . जमीन सरळ खरेदी झाल्यामुळे ते संपादन क्षेत्रातून 
वगळण्यात आले . 


संपादनाचेप्रयोजन :- शेगांव तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत वाहनतळ व्यवस्थेकरीता वापर . 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


शेगांव विकास आराखडा 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


तिर्थक्षेत्र शेगांव विकास आराखड्यांतर्गत मौ . शेगांव , तालुका शेगांव जिल्हा बुलडाणा 
येथील शेगांव बाळापूर रा . मा . क्र . १९ ८ चे चौपदरीकरण करणे. 
या प्रकल्पामुळे तिर्थक्षेत्र शेगांव येथे येणा- या भाविकभक्तांचे वाहनाकरीता वाहनतळ 
व्यवस्थेकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


अनुसूची -तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


टीप- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक ११ डिसेंबर , २०१८ . 


डॉ . निरूपमा डांगे , 
जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७, २०१८- जानेवारी २ , २०१९ /पौष ६-१२ , शके १९ ४० 


१३ 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७७७. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) तथा सदस्य सचिव , यांजकडून 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत 


वाचा : ( १) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५- प्र. क्र . २४- अ -२, दिनांक १२ मे २०१५ . 

( २ ) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५-प्र. क्र . २४- अ -२ ,दिनांक ३१ मे २०१५ . 
( ३) म. शा . महसूल व वन विभाग यांचे परिपत्रक क्र . एलक्युएन-०१-२०१७-प्र . क्र . १२-भाग - अ-२-मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , 

दिनांक २५ जानेवारी २०१७ . 
क्रमांक अ.का.-विभूसंअ- ( अवप्र)-क्र . ४- कावि- २७७-२०१८. 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांनी सामदा सौदंडी लघु प्रकल्पाच्या पुच्छ कालव्याच्या कामाकरिता 
प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५-प्र . अ. ३४- अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील 
तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांचे 
नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . जा . क्र .-रेशा-२५९४-२०१६, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ नुसार भूसंपादन प्रस्ताव ९-४७-२०१६-१७ मौजा सामदा, 
ता . दर्यापूर , जि . अमरावती एकूण क्षेत्रफळ ६.३६ हे. आर चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . ११०९, दिनांक ६ डिसेंबर २०१६ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी वाचा क्रमांक ( १) शासन 
निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व वाचा क्र . (२) दिनांक ३० मे २०१५ आणि तसेच वाचा क्र . ( ३) च्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक 
महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७-प्र . क्र . १२- अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी आता, उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प, क्र . ४ , 
अमरावती तथा सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे 


अनुसूची- एक 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची-दोन 
प्रकल्पासाठी जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील 
कलमे २६ ते ३० च्या शेड्यूल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणित होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव 
देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


अनुसूची-तीन 


संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती 
पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प ) मागवित आहे . 


( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे 
विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३ ) संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहित नमुना कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेकार्यालयात उपलब्ध आहे . तसेच 
सदर नमुना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचेप्राधिकृत अधिका- यांमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

( ४) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , 
अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. 


अ .-एक-४ ( १८७२ ) 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७, २०१८- जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२ , शके १९ ४० 


अनुसूची- चार 
भूसंपादन ( सरळ खरेदी) प्रकरण क्रमांक ९- ४७-२०१६-१७, मौजा सामदा, तालुका दर्यापूर , जिल्हा अमरावती जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या 
कामाकरिता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील . 


अ.क्र . 


मौजा 


गट / सर्वे क्र . 


भूधारणा प्रकार 


नमुना ७/१२ 

खरेदी 
प्रमाणे एकूण क्षेत्र करावयाचे क्षेत्र 

( ५ ) ( ६ ) 
हे . आर हे . आर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


सामदा 


५० 


३३५ 


० ८३ 


२ 


सामदा 


५० 


३३५ 


००७ 


३ 


सामदा 


९ ६ 


५१० 


० २० 


४ 


सामदा 


९ ७ 


भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 


५२३ 


३२२ 


५ 


सामदा 


९ ८ 


६२१ 


४०५ 


६ 


सामदा 


१०७ 


५०५ 


०४७ 


७ 


सामदा 


११० 


४८१ 


३ ९ ८ 


एकूण 


१२ ८२ 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७७८ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत 


वाचा : ( १ ) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५-प्र . क्र . २४- अ -२, दिनांक १२ मे २०१५. 

( २) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५-प्र . क्र . २४ - अ -२, दिनांक ३१ मे २०१५. 
( ३ ) म. शा . महसूल व वन विभाग यांचे परिपत्रक क्र . एलक्युएन- ०१-२०१७-प्र . क्र . १२- भाग - अ- २-मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, 

दिनांक २५ जानेवारी २०१७ . 
क्रमांक अ.का.-विभूसंअ( अवप्र)-क्र .४- कावि -२८७-२०१८. 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांनी सामदा सौदंडी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्र व धरण बैठकीच्या 
कामाकरिता प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५-प्र. अ. ३४ -अ -२,दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 
मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती 
यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . जा . क्र .-रेशा-२५९४-२०१६, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ नुसार भूसंपादन प्रस्ताव १०-४७-२०१६-१७ 
मौजा कासमपूर , ता . दर्यापूर, जि . अमरावती एकूण क्षेत्र ६.३६ हे. आर चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . ११९ ८ , दिनांक ६ डिसेंबर २०१६ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी वाचा क्रमांक ( १ ) 
शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व वाचा क्र . ( २) दिनांक ३० मे २०१५ आणि तसेच वाचा क्र . (३ ) च्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन 
परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७-प्र. क्र . १२- अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले 
आहेत . 


त्याअर्थी आता, उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प , क्र.४, 
अमरावती तथा सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे 

अनुसूची- एक 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७, २०१८- जानेवारी २ , २०१९ /पौष ६-१२ , 


शके १ ९ ४० 


१५ 


अनुसूची-दोन 
प्रकल्पासाठी जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील 
कलमे २६ ते ३० च्या शेड्यूल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणित होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव 
देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


अनुसूची-तीन 


संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती 
पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करुन देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प) मागवित आहे. 


( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे 
विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


(३ ) संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहित नमुना कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच 
सदर नमुना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे प्राधिकृत अधिका -यांमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल . 


(४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , 
अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे . 

अनुसूची- चार 
भूसंपादन ( सरळ खरेदी ) प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०१६-१७, मौजा कासमपूर , तालुका दर्यापूर , जिल्हा अमरावती जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या 
कामाकरिता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या) खाजगी जमिनीचा तपशील . 


अ . क्र . 


मौजा 


गट / सर्व्हे क्र . 


भूधारणा प्रकार 


नमुना ७/१२ खरेदी 
प्रमाणे एकूण क्षेत्र करावयाचे क्षेत्र 
( ५ ) ( ६ ) 

हे . आर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


१ 


१०५ 


५५० 


० १८ 


२ 


१०६ 


५४९ 


० १ ९ 


३ 


८५ 


५६९ 


००७ 


४ 


८४ 


४८२ 


० १४ 


५ 


८४ 


४ ८२ 


० ५६ 


कासमपूर 
कासमपूर 
कासमपूर 
कासमपूर 
कासमपूर 
कासमपूर 
कासमपूर 
कासमपूर 
कासमपूर 
कासमपूर 


भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 
भो . वर्ग १ 


६ 


८४ 


४ ८२ 


० ६० 


७ 


८४ 


४८२ 


० ६० 


८ 


८४ 


४ ८२ 


० ८१ 


९ 


८४ 


४ ८२ 


० ७८ 


१० 


८४ 


४ ८२ 


२४३ 


एकूण 


६३६ 


रामदास देविदास सिद्धवटी , 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती तथा 
सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती . 


: 


अमरावती : 
दिनांक : ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७, २०१८- जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२ , शके 


१ ९ ४० 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १७७९ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत 


वाचा : ( १ ) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५- प्र . क्र . २४ - अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५. 


( २) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५-प्र . क्र . २४ - अ-२, दिनांक ३१ मे २०१५. 
( ३ ) म . शा . महसूल व वन विभाग यांचे परिपत्रक क्र . एलक्युएन -०१-२०१७-प्र. क्र . १२- भाग - अ -२-मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , 

दिनांक २५ जानेवारी २०१७. 
क्रमांक अ.का.-विभूसंअ.( अवप्र )-क्र .४- कावि -३२१-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांनी सामदा सौदंडी प्रकल्पाच्या बांधकाम व पुच्छ कालव्याच्या 
कामाकरिता प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.०३-२०१५-प्र. क्र . ३४- अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 
मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती 
यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . जा . क्र .-रेशा-२५९४-२०१६ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ नुसार भूसंपादन प्रस्ताव ८-४७-२०१६-१७, मौजा बाभळी, 
ता . दर्यापूर , जि . अमरावती एकूण क्षेत्र ५.४७ हे . आर चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . ११९ ७, दिनांक ६ डिसेंबर २०१६ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी वाचा क्रमांक ( १) शासन 
निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व वाचा क्र . ( २) दिनांक ३० मे २०१५ आणि तसेच वाचा क्र . (३ ) च्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक 
महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७-प्र . क्र . १२- अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत ; 


त्याअर्थी आता, उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प , क्र.४, 
अमरावती तथा सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे 


अनुसूची-एक 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची-दोन 


प्रकल्पासाठी जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील 
कलमे २६ ते ३० च्या शेड्यूल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणित होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव 
देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


अनुसूची- तीन 


संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती 
पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करुन देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प ) मागवित आहे . 


( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे 
विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३ ) संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहित नमुना कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . तसेच 
सदर नमुना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे प्राधिकृत अधिका -यांमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल . 


( ४) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , 
अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २७, २०१८- जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२ , 

शके 


१ ९ ४० 


१७ 


अनुसूची- चार 
भूसंपादन ( सरळ खरेदी) प्रकरण क्रमांक ८-४७-२०१६-१७, मौजा बाभळी , तालुका दर्यापूर , जिल्हा अमरावती जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या 
कामाकरिता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील. 


अ . क्र . 


मौजा 


गट / सर्वे क्र . 


भूधारणा प्रकार 


नमुना ७/१२ 

खरेदी 
प्रमाणे एकूण क्षेत्र करावयाचे क्षेत्र 

( ५ ) ( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे.आर 


हे.आर 


१ 


बाभळी 


१५६/१ फ 


१ 


० ८१ 


० ५४ 


० ५६ 


० २५ 


२ 


बाभळी 


१५६/१ अ 


१ 


० ४८ 


० ३३ 


३ 


१५६/१ ब 


१ 


० ८० 


० ८० 


४ 


१५६/१ 


१ 


३५९ 


१८५ 


५ 


१५६/४ 


१ 


१२० 


० ८४ 


बाभळी 
बाभळी 
बाभळी 
बाभळी 
बाभळी 
बाभळी 


६ 


१५६/३ 


१ 


१२९ 


०६० 


७ 


१५६/१ क 


१ 


० ८२ 


००७ 


८ 


४८/१ अ 


१ 


१३२ 


० १ ९ 


एकूण 


५४७ 


दिनांक : २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १७८० . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत 


वाचा : ( १ ) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५-प्र . क्र . २४- अ -२, दिनांक १२ मे २०१५ . 

( २ ) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५-प्र. क्र . २४ - अ -२ ,दिनांक ३१ मे २०१५ . 
( ३) म . शा . महसूल व वन विभाग यांचे परिपत्रक क्र . एलक्युएन -०१-२०१७-प्र . क्र . १२- भाग- अ- २-मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , 

दिनांक २५ जानेवारी २०१७ . 
क्रमांक अ.का.-विभूसअ.( अवप्र )-क्र .४- कावि -३९८-२०१८. – 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांनी वाघाडी बॅरेज प्रकल्प , गायवाडी, कळाशी, आमला पर्यायी रस्ता 
व बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५-प्र . अ . ३४- अ-२ , दिनांक १२ मे २०१५ व 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, 
अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . जा . क .- रेशा- ७६०-२०१८, दिनांक ५ मार्च २०१८ नुसार भूसंपादन प्रस्ताव 
२२-४७-२०१७-१८ मौजा सुजापूर , ता . दर्यापूर , जि . अमरावती एकूण क्षेत्र ०.२१ हे. आर चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडे सादर केला 


- 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश क्र . २४५/२०१८ , दिनांक १४ मार्च २०१८ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी वाचा क्रमांक (१ ) शासन 
निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व वाचा क्र . (२) दिनांक ३० मे २०१५ आणि तसेच वाचा क्र . (३) च्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल 
व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७-प्र. क्र . १२- अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 

त्याअर्थी आता , उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प , क्र . ४ , 
अमरावती तथा सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे 

अनुसूची-एक 
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे . आणि , 
अ .-एक -५ ( १८७२ ) 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७, २०१८- जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२ , 


शके १ ९ ४० 


अनुसूची-दोन 


प्रकल्पासाठी जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील 
कलमे २६ ते ३० च्या शेड्युल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणित होणा- या एकूण मोबदल्यात रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन 
मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


अनुसूची-तीन 


संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती 
पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेनावे खरेदी करुन देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प ) मागवित आहे. 


( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे 
विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेकार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच 
सदर नमुना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे प्राधिकृत अधिका-यांमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल . 


( ४) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , 
अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे . 

अनुसूची- चार 
भूसंपादन ( सरळ खरेदी) प्रकरण क्रमांक २२-४७-२०१७-१८, मौजा सुजापूर , तालुका दर्यापूर, जिल्हा अमरावती वाघाडी बॅरेज प्रकल्प गायवाडी, 
कळाशी , आमला पर्यायी रस्त्याच्या कामाकरिता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या) खाजगी जमिनीचा तपशील. 

मौजा गट / सर्व्हे क्र . 

आकारगट क्रमांक नमुना ७/१२ 

खरेदी 

प्रमाणे एकूण क्षेत्र करावयाचे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

हे.आर 


अ . क्र . 


हे.आर 


१ 


सुजापूर 


१ ९ ७ पै 


३ 


० ८३ 


०२१ 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७८१ . 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत 


वाचा : ( १ ) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५-प्र . क्र . २४- अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ . 

( २ ) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५-प्र . क्र . २४- अ -२, दिनांक ३१ मे २०१५ . 
( ३ ) म . शा . महसूल व वन विभाग यांचे परिपत्रक क्र . एलक्युएन- ०१-२०१७-प्र . क्र . १२- भाग - अ -२-मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , 

दिनांक २५ जानेवारी २०१७. 
क्रमांक अ.का.-विभूसंअ.( अवप्र) -क्र . ४- कावि-३९९ -२०१८. – 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांनी वाघाडी बॅरेज प्रकल्प गायवाडी , कळाशी , आमला पर्यायी रस्त्याच्या 
कामाकरिता प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५-प्र. अ . ३४- अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 
मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती 
यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . जा . क्र .-रेशा-१८४१-२०१८, दिनांक १४ मे २०१८ नुसार भूसंपादन प्रस्ताव २५-४७-२०१७-१८ मौजा कळाशी, ता . 
दर्यापूर , जि . अमरावती 

एकूण 

क्षेत्र ०.२५ हे . आर चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २७, २०१८- जानेवारी २, २०१९ / पौष ६-१२ , शके 


१ ९ ४० 


१ ९ 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . ४५३/२०१८ , दिनांक १४ मे २०१८ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी वाचा क्रमांक ( १ ) 
शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व वाचा क्र . (२ ) दिनांक ३१ मे २०१५ आणि तसेच वाचा क्र . (३ ) च्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन 
परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७-प्र . क्र . १२- अ -२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले 
आहेत . 


त्याअर्थी, आता, (१) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्र . ४, 
अमरावती तथा सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे 

अनुसूची-एक 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. आणि , 


अनुसूची-दोन 
प्रकल्पासाठी जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील 
कलमे २६ ते ३० च्या शेड्युल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणित होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव 
देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 

अनुसूची-तीन 
संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती 
पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प) मागवित आहे . 

( २ ) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे 
विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 

( ३ ) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . तसेच 
सदर नमुना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे प्राधिकृत अधिका-यांमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , 
अमरावती यांचेकार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. 

अनुसूची- चार 
भूसंपादन ( सरळ खरेदी) प्रकरण क्रमांक २५-४७-२०१७-१८, मौजा कळाशी, तालुका दर्यापूर , जिल्हा अमरावती वाघाडी बॅरेज प्रकल्प गायवाडी, 
कळाशी, आमला पर्यायी रस्त्याच्या कामाकरिता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील . 

अ . क्र . मौजा गट / सर्व्हे क्र . आकारगट 

नमुना ७/१२ 

खरेदी 
क्रमांक प्रमाणे 

एकूण 

क्षेत्र करावयाचे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 

हे . 
कळाशी 

३५१ 

३.५० 
२ कळाशी 

३३ ९ 

५.२२ 


हे . आर 


आर 


१ 


० ५७ 


० १७ 


० ४४ 


० ११ 


एकूण 


० २८ 


अमरावती : 


रामराव ओंकार लढाड , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
अप्पर वर्धाप्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती 

तथा 
सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती . 


दिनांक : ६ डिसेंबर २०१८ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७, २०१८- जानेवारी २, २०१९ /पौष ६-१२ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७८२. 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
मोटार वाहन कायदा, १ ९ ८८ चे कलम ११५ अन्वये आदेश 


क्रमांक गृह विभाग- कक्ष -४( ३)-कावि -९६५-२०१८. - 


ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , बुलडाणा यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले आहे की , जालना-सिंदखेड राजा 
मेहकर -मालेगाव रस्त्यांवरील राहेरी गावाजवळच्या साखळी क्र . ३६२/०० मोठ्या पुलावरील जड वाहतुक सद्यस्थितीत सुरू आहे. 


सदर पुलाचे बांधकाम सन १९७१-७२ साली झालेले आहे . अधीक्षक अभियंता , संकल्पचित्र मंडळ ( पूल ), मुंबई यांनी अधीक्षक अभियंता , 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ , अकोला यांच्या समवेत दिनांक १ जुलै २०१८ रोजी सदर पुलाची पाहणी केली असता, त्यांनी पुलाची भारवहन क्षमता 
घटल्यामुळे हा पूल कमकुवत झालेला आहे. त्यामुळे २० मे. टन वजनापेक्षा जास्त वजनाची वाहतूक पुलावरून बंद करण्यात यावी तथा स्कुल बस , एस . 
टी . बस , कार, दुचाकी, एल . एम . व्ही. सिंगल ट्रॉली लोडेड ट्रॅक्टर इत्यादी वाहतूक सुरू ठेवावी असे कळविलेले आहे. त्यामुळे सदर पुलावरील जड 
वाहतूक सदर पूल दुरुस्ती होईपर्यंत खालील पर्यायी मार्गाने वळविण्याबाबत प्रस्ताव सादर केलेला आहे . 


पर्यायी मार्ग ( राहेरी पुलावरून जाणा- या जड वाहतुकीसाठी) 


अ . क्र . 


सध्याचा मार्ग 


पर्यायी मार्ग 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


जालना- सिं . राजा- मेहकर-मालेगाव 


जालना - दे.राजा-चिखली- खामगांव 


अकोला 


अकोला 


२ 


जालना -सिंदखेड राजा- मेहकर 


जालना - दे. राजा -चिखली -मेहकर 


जालना-सिंदखेड राजा-मेहकर- मालेगाव रस्त्यांवरील राहेरी गावाजवळच्या पुलावरून जाणा- या जड व अवजड वाहनाची क्षमता याहून अधिक 
आहे. या जड अवजड वाहनामुळे सदर पुलाच्या सुरक्षिततेस धोका पोहचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . वरील रकाना क्र . ( २) मध्ये दर्शविलेल्या 
मार्गावरील जड वाहतूक रकाना क्र . (३) मधे दर्शविलेल्या पर्यायी मार्गाने वळविणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यादृष्टीने शासन नोटिफिकेशन एमव्हीए-०५८ ९-सीआर- १०६१-टीआरए -२ , 
दिनांक १९ मे, १९९ ० एमजीजी-IV- ए, दिनांक २० सप्टेंबर १९९० नुसार प्राप्त अधिकारानुसार मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५ नुसार 
मी , डॉ . निरूपमा डांगे , जिल्हादंडाधिकारी, बुलडाणा या आदेशाद्वारे वरील रकाना क्र . (२) मध्ये दर्शविल्या मार्गावरील सिं . राजा ते राहेरी गांवाजवळील 
पुलाला जड वाहतुकीमध्ये धोका संभवत असल्यामुळे सदर मार्गावरील जड वाहतुकीस बंदी घालून सदर वाहतूक रकाना क्र . (३) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
दिनांक १ जानेवारी २०१ ९ पासून पुलाचे दुरुस्तीचे काम पूर्ण होईपर्यंत वळविण्यात येत आहे. त्यानंतर हा आदेश रद्द होऊन वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरू राहील . 


सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्याचेनिदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र मुंबई कायदा, १९ ५१ चे कलम १३१ अन्वये उचित कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश आज दिनांक १० डिसेंबर २०१८ रोजी माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


बुलडाणा : 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 


डॉ . निरूपमा डांगे , 
जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/c . DIRECTOR , SHRIMANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


